तात्पुरता निवारा ds (Tent) व फायर 
रेस्क्यु शिट चा पुरवठा केल्याने मे. लाईफ 
लाईन सिक्युरिटी अँड सिस्टीम यांना 
पहिल्या हप्त्याचे देयक अदा करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्र. आव्यप्र-२०२२/प्र.क्र. १९५/आव्यप्र-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दि. २० फेब्रुवारी, २०२४. 


वाचा:- १) क्षमता बांधणी व पुर्वतयारी यासाठी प्राप्त प्रस्ताबाबत मुल्यमापन समितीचे दि. १९ एप्रिल 
२०२३ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 
२) राज्य कार्यकारी समितीच्या दि. २९ मे २०२३ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 
3) क्षमता बांधणी व पुर्वतयारी साठी प्राप्त निधीतून प्रतिसाद यंत्रणेनी मागणी केलेल्या 
साहित्य खरेदी करण्याबाबतचे दि. २५ ऑक्टोबर २०२३ चे प्रशासकीय मान्यतेचे आदेश. 
प्रस्तावना:- 
राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या मार्गदर्शक सुचनेनुसार १५ व्या वित्त आयोगात क्षमता 
बांधणी व पुर्वतयारी साठी प्राप्त होणाऱ्या निधीतून प्रतिसाद यंत्रणेकडून मागणी करण्यात आलेल्या 
साहित्याचे संदर्भ क्र. १ च्या बैठकीत तांत्रिक समितीने मान्यता दिली असून संदर्भ क्र. २ च्या बैठकीत त्या 
साहित्याचे विवरण (Specification) राज्य कार्यकारी समितीने मान्यता दिली आहे. सदर साहित्य व 
उपकरणाच्या खरेदीसाठी संदर्भ क्र. ३ च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. सदर 
साहित्यामध्ये महाराष्ट्र अग्निशामन दल व राज्य आपत्ती प्रतिसाद दल व जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन 
प्राधिकरण यांनी मागणी केलेल्या तात्पुरता निवारा केंद्र (81) व फायर रेस्क्यु शिट पुरवठासाठी मे. लाईफ 
लाईन सिक्युरिटी अँड सिस्टीम, रायपूर हे पुरवठाधारक पात्र ठरले असून ४५४ मी. चे ३१७ नग, १०(५मी. चे 
८४ व फायर रेस्क्यु शिट चे ३२६ नग यासाठी एकूण रू. २४,७६,०३,७५६/- इतक्या रकमेचे सक्षम 
प्राधिकरणाच्या मान्यतेने GeM Portal वर त्यांना कार्यरंभ आदेश देण्यात आला. सदर कंपनीने पुरवठा 
केलेल्या पहिल्या टप्पयातील निवारा केंद्राचे देयक अदा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


मे. लाईफ लाईन सिक्युरिटी अँड सिस्टीम, रायपूर या कंपनीने पहिल्या टप्प्यात अकोला, नांदेड, 
चंद्रपूर, अहमदनगर व जळगाव या ५ जिल्ह्यांना सदर निविदाधारकाने टेन्ट व फायर रेस्क्यु शिट चा पुरवठा 
केला असून, केलेल्या पुरवठयासाठी देयक सादर केलेले आहे. 


अ.क्र. जिल्हा तात्पुरते निवारा केंद्र फायर रेस्क्यु शिट 
४%४मी qo X 4 AT 

| a | अकोला gs fa 9 

२ | नांदेड १२ | a १४ 

३ । चंद्रप्र ८ a क. Po ० 

४. |अहमदनगर | 9 | २ १४ 
& जळगाव १५ 3 २१ 
एकूण ५० ८ && 


शासन निर्णय क्रमांकः आव्यप्र-२०२२/प्र.क्र. १९५/आव्यप्र-१ 


याबाबत वस्तुनिहाय पुरवठा तपशिल व किंमतीचा तक्ता खालीलप्रमाणे आहे. 


अ.क्र तपशिल नग दर | एकूण किंमत 
1१ exes ho | २३३४५८०० 
2 १० x ५(टेन्ट) ८ ८.७५ ७८४७२६४ 
३ फायर रेस्क्यु शिट ६६ ४.३४ ३३७९९९२ 
एकूण ३४५७३०५६ 


उपरोक्त प्रमाणे झालेल्या मालाचा पुरवठा केला असून वस्तु मिळाल्याबाबतची संबंधित 
कार्यालयाची चलने देयकासोबत प्राप्त झाली आहेत. 
मे. लाईफलाईन सिक्युरिटी व सिस्टिम, रायपूर या कंपनीने वरील ५ जिल्यांमध्ये ४५४ मीटरचे ५० 
नग, १०५५ मीटरचे ८ नग तात्पुरत्या निवारा che (Tent) व फायर रेस्क्यु शिट चे ६६ नग चा पुरवठा पहिल्या 
टप्पयात केला आहे. ते प्राप्त झाल्याचे संबंधित जिल्हयाकडून प्रमाणित करण्यात आले. त्यासाठी सादर 
केलेले रू. ३,४५,७३,०५६/- (अक्षरी रू. तीन कोटी पंचेचाळीस लक्ष त्रयाहत्तर हजार छप्पन फक्‍त सर्व 
करासह) चे देयक अदा करण्यास झासन मान्यता देण्यात येत आहे. 
या प्रयोजनार्थ होणारा खर्च मागणी क्र. सी-६ लेखाशिर्ष (२२४५) नैसर्गिक आपत्ती निवारणासाठी 
सहाय्य, उपप्रधान लेखाशिर्ष ८० सर्व साधारण, गौणशिर्ष ९१ राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या मानकानुसार 
खर्च (९१) (०१) पुर्वतयारी व क्षमताबांधणी (वित्त आयोग) (अनिवार्य) (२२४५ ४१८८) ३१, सहाय्यक अनुदाने या 
लेखाशिर्षाखाली सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षाकरीता मंजूर असलेल्या तरतूदीतून भागविण्यात येईल. 
उपरोक्त निधी आहरित करण्यासाठी लेखाधिकारी, आपत्ती व्यवस्थापन प्रभाग आणि वित्तीय 
सल्लागार तथा सह सचिव यांना अनुक्रमे आहरण व संवितरण अधिकारी आणि नियंत्रण अधिकारी म्हणून 
घोषित करण्यात येत आहे. 
सदर आदेश वित्त विभागाने अनौपचारिक संदर्भ क्र. २९९/२०२३/व्यय-९, दि. १६ ऑक्टोबर, २०२३ 
अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर प्रसिध्द 
करण्यात आले असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२४०२२०१५०१४०२५१९ असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by HITENDRA YADAORAO DUFARE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE AND FOREST 
DEPARTMENT, 
2.5.4.20=1170¢73752038d 1 c4f8b3a8c1729f3f55bd8bd13206eed4aead71a6 
F 3b3f1dcee, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
YA D A O R A O D U F A R E serialNumber=02BBA6FFE202C222698F7E91A562A 12409629 1549EBA836EE 
89EC11CB9F688D5, cn=HITENDRA YADAORAO DUFARE 
Date: 2024.02.20 15:53:38 +05'30' 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत - 
१) महालेखाकार, महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
२) अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 
3) वित्तीय सल़ागार तथा सहसचिव, आपत्ती व्यवस्थापन प्रभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४) लेखाधिकारी, आपत्ती व्यवस्थापन प्रभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५) निवड नस्ती, आव्यप्र-१. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


